विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह)/ दक्षिण विभाग, 
मुंबई यांच्या वापरात असलेले शासकीय वाहन क्र. एम.एच. 
०६ ओ.ओ. ०४४४ इंडीगोच्या दुरूस्तीकरीता रुपये 
८२,७४५/- इतक्या रक्कमेच्या प्रदानास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. १५०/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: २५ ऑगस्ट, २०१४. 


वाचा : 
१) अपर पोलीस महासंचाळक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचा प्रस्ताव इ.प्र./”ज्ा.वाहन 
/वि.पो.म.नि.दवि मुंबई /२०१४/ कक्ष-६(२)/७०५८, दिनांक २ जुले, २०१४. 
शासन निर्णय : 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह)/ दक्षिण विभाग, मुंबई यांच्या वापरात असलेले शासकीय वाहन क्र. 
एम.एच. ०६ ओ.ओ. ०४४४ इंडीगो हे सन ood मध्ये तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाच्या आस्थापनेवर नव्याने मंजुरी 
झालेल्या वाहनाच्या अनुदानातून खरेदी करण्यात आलेले असून ते सद्यस्थितीत नादुरूस्त आहे. सदर वाहनाच्या 
दुरुस्तीरीरता टाटा मोटर्स यांच्या अधिकृत सर्व्हीसिंग सेंटर वरळी, मुंबई येथे पाठविळी असता, त्यानी सर्व करासह 
रू.८२,७४५/- इतक्या खर्चाचे दरपत्रक (कोटेशन) दिलेले आहे. सदर वाहनाच्या दुरूस्तीवरील खर्चासाठी 
रू.८२,७४५/- (ब्याऐंशी हजार सातठी पंचेचाळीस फक्त ) इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता 
आहे. 
२. वित्त विभाग, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७९, भाग पहिला उप विभाग-२, अनु.१९ नियम ६९ अन्वये 
शासकीय वहनांच्या देखभालीवरील व दुरूस्ती खर्चासाठी पेट्रोल वरील वाहनासाठी रू.४०,०००/- व डीझेल 
वरील वाहनासाठी रू.५०,०००/- खर्च करण्याचे अधिकार विभाग प्रमुख व प्रादेशिक प्रमुख यांना आहेत. तसेच, 
सदर बाबींवरील संपूर्ण खर्च करण्याचे अधिकार प्रशासनिक प्रमुखांना आहेत. 


३. टाटामोटर्सच्यावरळी येथील अधिकृत सेंटरने दिलेले देयक रू. ८२,७४५/- वाजवी असल्याचे शासकीय 
परिवहन सेवा, मुंबई यांनी प्राधिकृत केले आहे. 


४. यास्तव गृह विभाग मागणी क्र. बी-५, २०५६ तुरुंग (योजनेतर योजना), (००१) संचालन व WIR, 
(००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमय) (२०५६ ००२६) २७, लहाने बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी वाहन 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. १५०/ तुरुंग-२ 


दुरूस्तीवरील खर्चासाठी रू.८२,७४५/- (ब्याऐंशी हजार सातशे पंचेचाळीस फक्त ) रुपये ८२,७४५/- इतक्या 
रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-२, 
अनु. १९ नियम ६९ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार त्यातील विहित अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०८२५१४३९०३७८२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


F Ishwar Giri 
R av | N d fa DN: CN Seine Ishwar 


» ४ Giri, C = IN, S = maharashtra, 

Ishwar Giri g;coveruent or 
MAHARASHTRA, OU = 
HOME 
Date: 2014.08.25 15:51:26 
+05'30' 

(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

3. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह)/ दक्षिण विभाग, मुंबई, 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

७.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 

९.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


